सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्‍यातील ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१३/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक :- १५ फेब्रुवारी, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ (पुणे/ का-२/रेशा/०४/१७८/२०१९, दि.१४/०१/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सातारा 
जिल्ह्यातील खटाव तालुक्‍यातील २ ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत 


मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 


शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक । करावयाची । दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
| प्रजिमा ३८ ते अंबेवडे गोरेगाव धोंडेवाडी | ग्रामीण (०/०० ते २/००) १७.०० प्रमुख 
दगडवाडी पडळ हिरवाडी ते प्रजिमा ४३ | मार्ग १८६ । २.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
ग्रामीण  । (०/०० ते ८/००) मार्ग-९१ 
मार्ग १७५ | ८.०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते 3/00) 
मार्ग १६२ | 3.00 कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते ४/००) 
मार्ग १७१ । ४.०० कि.मी. 
२. रा.मा.१४० ते वडगाव रहाटणी Baas] | ग्रामीण (०/०० ते १२/००) १२.०० प्रमुख 
कदमवाडी निमसोड रा.मा.१४७ मार्ग २८४ । १२.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मार्ग-९२ 
एकूण २९.०० 


कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१३/नियोजन-२ 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
सातारा यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ता दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातरा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २९.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२४५६.६१० + २९.००) म्हणजेच 
२४८५.६१ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २९.००कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(७०३७.१३० - २९.००) म्हणजेच ७००८.१३ कि. मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१५१२४९३५४६१८ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swaroop Tukaram १ 
D Governmen 


1 Raipure 
IN: c=IN, o= it Of Maharashtra, ou=Public Works Department, 
W U postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2. 


.5.4.20=2923930fb 12491 b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a322ed2dcfb49 
6a3a97175, 


R . serialNumber=427875b948dcfc3f94a33993f9f923cb42f66fb0eSe2c213e8al 
a | p (1 re 74114e57cc46, cn=Swaroop Tukaram Raipure 
Date: 2019.02.15 12:52:05 +05'30' 
(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तभा कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-20249 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सातारा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


